छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानकाला 
जोडणारा पादचारी पूल दिनांक १४ मार्च 
२०१९ रोजी कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची 
चौकशी करण्याकरीता उच्चस्तरीय समिती 
स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण २०१९/प्र.क्र. १०२ /रस्ते-१. 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७मार्च, २०१९ 


छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानकाला जोडणारा पादचारी पूल दिनांक १४ मार्च २०१९ रोजी 
कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री सचिवाळयाकडून सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास प्राप्त झाले आहेत. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 
१. दि. १४ मार्च २०१९ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानकाला जोडणारा पादचारी पूल 
कोसळण्याच्या घटनेची चौकडी करण्याकरीता खालीलप्रमाणे उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येत आहे. 


श्रीमती. सोनिया सेठी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर 
eee कशा सदस्य 
प्रदेश विकास प्राधिकरण 


श्री. प्रविण दराडे, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, बृहन्मुंबई oe 
3 होति तिका सदस्य 
महानगरपालिका 


श्री. सी.पी. जोशी, सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग सदस्य 
श्री. संजय भोगे, अधीक्षक अभियंता (पूल), संकल्प चित्र मंडळ, कोकण या 
= मुंबई सदस्य सचिव 
भवन, नवी मुंबई 


२. समितीची चौकडी कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील. 


१. पादचारी पूल कोसळण्याच्या घटनेचे सत्य शोधन करणे (Fact Finding) 

२. पादचारी पूल दुर्घटनेसंदर्भात कारणमिमांसेसह जबाबदारी निश्चित करणे 

३. भविष्यात महाराष्ट्रात अशी दुर्घटना होऊ नये यासाठी शासकीय/निमशासकीय यंत्रणांच्या 
कार्यपध्दतीत तसेच प्रचलित नियमात बदल आवश्यक असल्यास त्यासंदर्भात अभ्यास करुन 
शासनास सूचना सादर करणे. 

४. भविष्यात पादचारी/वाहतुकीचे पूल दुर्घटनाग्रस्त होऊन जिवीतहानी होऊ नये यासाठी पुलाची 
नैमित्तीक पाहणी, संरचनात्मक पाहणी, या पाहणींवर आधारित आवड्यक त्या सर्व दुरूस्त्या 
विहित कालमर्यादेत करणे यासाठी शासनास उपाययोजना सुचविणे. 


श्री. मनोज सौनिक, प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अध्यक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र. १०२ /रस्ते-१. 


षु . 


पादचारी पुलांचे संकल्पन तसेच त्यांची नित्तनैमित्तीक व नियतकाळलीक दुरूस्ती व आयुमर्यादा 
संपल्यानंतर पुनर्बांधणी करण्यासाठी संहिता सुचविणे. 


. पादचारी तसेच वाहतुकीचे पुल बांधल्यानंतर पुलावरील भार वाढल्यामुळे पुलाच्या क्षमतेत 


आवश्‍यक असणा-या बदलांसाठी व कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी, ते aes नसल्यास त्यावरील 
मर्यादा स्पष्ट करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे. 


समितीने आपला अहवाल ३ महिन्यात मुख्यमंत्री सचिवालयास सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०३२८१४४०३४६९१८ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Sumant Dinkar Pashte 


S U mM a Nn t D j Nn ka [ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 


Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=58694d4cd2bd16f0ab65 14fc8598a9aa217e25084 


Pashte sia सिया 
(सु.दि.पाष्टे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मुख्यमंत्र्याचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 


७. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 


१०. 


. अतिरिक्‍त महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, श्रीम. सोनिया सेठी, 


यांना माहितीकरीता 


. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, मुंबई महानगर पालिका, श्री. प्रविण दराडे यांना 


माहितीकरीता 
सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


११.सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभागमंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (पूल) कोकणभवन यांना माहितीकरीता 


पृष्ठ २ पैकी २ 


